आदिवासी विकास विभागामार्फत अनुसूचित 
जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी क्रीडा धोरण 
ठरविण्यासाठी समिती गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग, 
शासन निर्णय, क्र.क्रीडाप्र-२०१३/प्र.क्र.३२५/का-१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २५ मार्च, २०२१. 
प्रस्तावना :- 
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांमधीलळ उपजत क्रीडागुणांना वाव देण्यासाठी त्यांना 
क्रिडाविषयक सोयीसुविधा उपलब्ध करुन दिल्यास अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थी अनेक खेळांमध्ये 
राज्य व राष्ट्रीय स्तरावर प्राविण्य संपादन करु Wea. ही बाब विचारात घेता, आदिवासी विकास 


विभागामार्फत अनुसूचित विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी क्रीडा धोरण निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


area निर्णय :- 


आदिवासी विकास विभागामार्फत अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या क्रीडागुणांना वाव 
देऊन त्यांना सुविधा उपलब्ध करून देण्याकरिता क्रीडा धोरण ठरविण्यासाठी खालीलप्रमाणे समिती 
गठीत करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम 
| 9. | सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. अध्यक्ष 
२. | आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक. सदस्य 
३. | संचालक, क्रोडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे. सदस्य 
| 8. | उप सचिव, (कार्यासन-१२) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. सदस्य 
५. | मुख्य अभियंता (बां.व्य.क.), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. सदस्य 
६. | अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक. सदस्य सचिव 


उपरोक्‍त समितीने याबाबतची कार्यवाही करुन क्रीडाधोरणविषयक प्रस्ताव ३ महिन्यात 
शासनास सादर करावा. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२१०३२६१४४१०१५२२४ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Subrao Narayan 
Shinde 


(सु.ना.शिंदे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१, मा. मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव. 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडाप्र-२०१३/प्र.क्र.३२५/का-१२ 


२. मा. राज्यमंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव. 

३. सचिव (आदिवासी विकास), यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. विभागीय आयुकत, नाशिक 

५. सह सचिव / उप सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, मंत्रालय, मुंबई. 

७. आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
८. संचालक, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, नाशिक. 

९. अपर आयुकत, आदिवासी विकास, नाशिक. 

१०.प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, नाशिक. 
११.कार्यासन (बांव्यक), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.निवडनस्ती (का-१२), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


